सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात एकात्मिक 
बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत पुर्व शालेय 
शिक्षण संच (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) 
खरेदी करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.०५/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १२ फ़ेब्रुवारी, २०२१ 


वाचा :- (१) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१७/प्र.क्र.३४८/का.६, 

दिनांक ३० जून, २०१८, 

(२ केंद्र शासन महिला व बाळ विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.F.No.CD-Il-9¥/2/2098 
09-॥(8-८१७८८), दिनांक २९ जूले, २०२० चे पत्र. 

(३) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/का-४/ 

पुर्व शालेय शिक्षण संच/८५/२०२०-२१, दिनांक ०७/०१/२०२१ 

(४ महिला व बाल विकास विभाग, पत्र क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.०५/का.६, 
दिनांक ११ जानेवारी, २०२१ 

(4) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.एबाविसेयो/का-४/ 
शालेय शिक्षण संच/२०२१/६०५, दिनांक १०/०२/२०२१ 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत ० ते ६ वर्षे 
वयोगटातील बालके, तसेच किशोरवयीन मुली, गरोदर व स्तनदा माता इत्यादी लाभार्थ्यांना लसीकरण, पुरक 
पोषण आहार, आरोग्य तपासणी, पुर्व प्राथमिक शिक्षण, संदर्भ सेवा, आहार व आरोग्य शिक्षण इ. सेवा 
पुरविण्यात येतात. अंगणवाडीत येणाऱ्या ३ वर्षे ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांचे बौध्दिक, शारिरीक, भावनिक, 
सामाजिक, भाषा वैयक्तिक तसेच सृजनज्लील सर्वांगीण विकास होण्यासाठी आवश्‍यक साहित्य कसे असावे 
याबाबत केंद्र शासनाचे पत्र दि. 3 जानेवारी, २०१४ व ७ सप्टेंबर, २०१७ च्या पत्रान्वये मार्गदर्शक सूचना 
दिलेल्या आहेत. अंगणवाडी केंद्रास आकार बाल शिक्षण क्रमामध्ये दिलेल्या वाचन, लेखन, गणन, पुर्वानुभव, 
कलानुभव, भाषानुभव, शारिरीक व विकासानुभव, परिसर परिचय व विज्ञानुभव यावर आधारित खेळ व 
शैक्षणिक साहित्य पुरविणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार दिनांक ५ जून, २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार यासंदर्भातील सुधारित दर लागू करण्यास संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.३० जून,२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आळेली आहे. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजने अंतर्गत सन 
२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात सर्व अंगणवाडयांमधील मुलांसाठी पुर्व शालेय शिक्षण संच या बाबीसाठी केंद्र 
शासनाने रुपये ५५०० लाख निधीचा APIP मंजूर केलेला आहे. त्यानुसार पूर्व शाळेय शिक्षण संच (PSE Kits) 
(खेळणी साहित्य) खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे. 
२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी अंगणवाडी केंद्रातील लाभार्थ्याना पुर्व 
शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) पुरविण्यासाठी दिनांक १३/०१/२०२१ रोजी ई-निविदा 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.०५/का.६ 


प्रकाशित केली असून त्या अंतर्गत मे. जय ओमकारा उद्योग, पुणे या निविदाधारकांचे दर इतर 
निविदाधारकांच्या दराच्या तुलनेने कमी म्हणजे रुपये ४,४२१/- प्रति संच असल्याने ते (_१ निविदाधारक म्हणून 
घोषित झालेले असल्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार (_१ निविदाधारक मे.जय ओमकारा उद्योग, 
पुणे यांचेकडून रु.४८,४९,९६,९६३/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणपन्नास लाख शहाण्णव हजार 
नऊडी त्रेसष्ट फक्त) एवढया रक्कमेच्या अंगणवाडी केंद्र व मिनी अंगणवाडी केंद्रामधील मुलांसाठी पुर्व शालेय 
शिक्षण संच (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) खरेदी करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) खरेदी करण्यास मान्यता 
देण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व अंगणवाडी केंद्रांना पुर्व शालेय शिक्षण संच 
(PSE Kits) (खेळणी साहित्य) उपलब्ध करुन देण्यासाठी मे. जय ओमकारा उद्योग, पुणे या (१ 
निविदाधारकाकडून रु.४८,४९,९६,९६३/- (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस कोटी एकोणपन्नास लाख शहाण्णव 
हजार Ahal AAS फक्त) एवढया रक्कमेची खरेदी करण्यास व त्यासाठीच्या खर्चास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे. :- 


Lq शच खरेदी ; 
अंगणवाडी प्रति संच 
अ. | निविदा- | साहित्याचे | प्रकल्पाचा याता ee एकुण खरेदीची 
री केंद्राची किंमत (सर्व किंमत 
क्र. | धारकाचे नांव प्रकार र PSE ७ची किंमत 
संख्या - करासहित) 
नांव एकुण संख्या 
| मे. जय पुर्वी । ग्रामीण/ ८१८६५ ८१८६५ रु.४१६२८५७८१ 
ओमकारा | शालेय । आदिवासी । अं. केंद्र 
उद्योग, शिक्षण १२२९६ १२२९६ 
पुणे संच (PSE मिनी अं. 
| कद्र रु ४,४२१/- 
Kits) कद्र 
एकुण अ ९४१६१ रु.४१६२८५७८१ 
नागरी १५५४२ अं. | १५५४२ रु.६८७१११८२ 
केंद्र 
एकूण TA आदिवासी + नागरी १०९७०३ रु. ४,४२१/-रु.४८४९९६९६३/- 


२. Yd शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) (खेळणी साहित्य) चा पुरवठा आदेश खालील अटी व शातींच्या 
अधिन राहून निर्गमित करण्यात यावा. 
१) सदर खरेदी करतांना ई-निविदेतील अटी व शार्तीची पूर्तता करण्याची तसेच ई-निविदेत स्पष्ट 
केल्याप्रमाणे (5089108107 प्रमाणे) पुरवठा Hor जाईल याची दक्षता आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.०५/का.६ 


2) 


4) 


3. 


सदरचा निधी शासनाच्या विहित धोरणानुसार व कार्यपध्दतीनुसार तसेच उपलब्धतेनुसार खर्च करणे 
आवर्यक राहील, याची जबाबदारी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची 
राहील. 

पुरवठादाराने वरीलप्रमाणे पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्याचा पुरवठा 
प्रकल्पस्तरापर्यंत करावा. पुरवठाधारकाकडून पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्य 
विहित कालावधीत संबंधितांना प्राप्त होण्यासाठी पुरवठा करण्याचा अंतिम दिनांक पुरवठाधारकास 
बंधनकारक करण्यात यावा. 

पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्य पुरवठा मंजूर तरतूदीतून विहित पध्दतीचा 
अवलंब करुन करण्यात यावा. पुरवठादाराने मागणीप्रमाणे विहित प्रमाणात, विहित केलेल्या 
गुणवत्तेनुसार पुर्व शाळेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्याचा प्रकल्पस्तरापर्यंत पुरवठा केला 
आहे. याबाबतची खात्री करण्यात यावी. तसेच पुर्व शाळेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्य 
पुरवठा केलेल्या बाबीवर आयसीडीएस अंतर्गत वापरासाठी / शासनामार्फत पुरवठा असा शिक्का 
मारलेला किंवा लेबल लावलेला असावा. पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्य वाटप/ 
पुरवठा व खर्च यामध्ये अनियमितता झाल्यास वा लेखा आक्षेप उद्भवल्यास त्याची जबाबादारी 
आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांची राहील. 

पुर्व शाळेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्याचा लाभ लाभार्थ्यांना पोहचावा, यादृष्टीने 
स्वयंस्पष्ट माहिती अंगणवाडीतील नोंदवहीमध्ये उत्पादनाचा दिनांक / एकूण पुरवठा / एकूण उपयोग 
याबाबतची योग्य नोंद ठेवणे, इत्यादी बाबत उचित मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी द्याव्यात. 

सदर आदेशानुसार प्रत्यक्षात पुरवठा झालेला आहे, याची खात्री झाल्यावरच जेवढया जिल्हयांचा 
पुरवठा पुर्ण झालेला असेल व त्यांची पुरवठा झाल्याची चलने प्राप्त झालेली असतील त्या जिल्हयांची 
देयक अदा करण्यात यावीत. यासाठी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे 
जबाबदार राहतील. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील खरेदी 
धोरणातील तरतूदीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 

निविदाधारकांनी निविदा भरताना पुर्व शाळेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्याचा जो नमुना 
आयुक्‍तालयास सादर केलेला आहे त्याच साहित्याचा पुरवठा, पुरवठाधारकाकडून करण्यात आलेला 
आहे याची शहानिशा आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी करुन घेण्यात 
यावी. 


सदरचा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात पुर्व शालेय शिक्षण संच (PSE Kits) खेळणी साहित्य 


या बाबी खाली मंजूर तरतूदीमधून खालील लेखाशिर्षामधून भागविण्यात यावा. :- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.०५/का.६ 


अ) ग्रामीण / आदिवासी प्रकल्पांसाठी :- 

१) मागणी क्र.एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, ०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य, (००), (००) (०२) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ 
यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९७२), ३१,सहायक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) 

२) मागणी क्र.एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, ०२, पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य, (००), (००) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ 
यांच्या कलम १२३ व २६१ अन्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेसाठी जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्री (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९८१), 
३१,सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) 

ब) नागरी प्रकल्पांसाठी :- 

१) मागणी क्र.एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, ०२, १०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०८) 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना प्रकल्प (०८) (०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९०९), ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 

२) मागणी क्र.एक्स-१, २२३६, पोषण आहार, ०२, १०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (०८) 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प (०८) (०२) एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना 
(सर्वसाधारण खर्च) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) (कार्यक्रम) (२२३६१९१८), ३१,सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२१२१४४६५५४६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
RAVINDRA SITARAM : 
JARANDE rr al oa 
(र. सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी(महिला व बाल विकास),जिल्हा परिषद 

) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


AD 


CS 0८ ww 


षु 
महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी,ठाणे 

१०) अपर कोषागार अधिकारी, सीबीडी, बेलापूर,नवी मुंबई 
११) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

१२) निवड नस्ती -का-६. 


Nn Sm 


vz 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


